महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप्र-१३१५/प्र.क्र.२३/१५/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १७ मे, २०१९ 


सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.उसप्र-१३१५/प्र.क्र.२३/१५/चौदा, दि.२७.०२.२०१५ 
सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.उसप्र-१३१५/प्र.क्र.२३/१५/चौदा, दि.०१.०६.२०१६ 
सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.उसप्र-१३१५/प्र.क्र.२३/१५/चौदा, दि.१८.०४.२०१७ 
सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.उसप्र-१३१५/प्र.क्र.२३/१५/चौदा, दि.२८.०८.२०१८ 


संदर्भ :- १ 
२ 


3 
8 


— ASS Se 


आदेशा 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये श्री.गि.दि.भालेराव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांची ग्रामविकास विभागातील उप सचिव या पदावर एक वर्षाकरीता तात्पुरती प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदंर्भ क्र.२, 3 व ४ येथील शासन आदेशान्वये श्री.गि.दि.भालेराव, उप सचिव 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस अनुक्रमे दि.०२.०३.२०१७, दि.०२.०३.२०१८ व दि.३१.०३.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 
2. आता, या आदेशान्वये श्री.गि.दि.भाळेराव, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांची 
ग्रामविकास विभागातील उप सचिव पदावरील प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणण्यात येत असून त्यांच्या सेवा 
त्यांच्या मूळ संवर्गात (महाराष्ट्र विकास सेवा) ग्राम विकास विभाग, कार्यासन आस्था-३ यांचेकडे सुपूर्द 
करण्यात येत आहेत. 


३. श्री.गि.दि.भाळेराव, उप सचिव यांनी प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे सल्ल्यानुसार 
विभागातील इतर उप सचिवांकडे आपला कार्यभार सोपवून त्वरीत कार्यमुक्त व्हावे. 
ठ. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०५१७१७१३०१७७०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
ष्‌. सदर आदेशा तत्काळ अंमलात येतील. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan Bhimrao ८८: 


artment, ग arashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada8a72725a4 
7७40, 


serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b3 1 3c3fefSdc2ad659e360f73b682d6b 
Date: 2019.05.17 17:19:36 +05'30° 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि. मंत्रालय, मुंबई 
) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सह/उप सचिव (आस्था-३), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, 
श्री.गि.दि.भालेराव, उप सचिव यांचे प्रकरणी पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७) श्री.गि.दि.भालेराव, उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) निवड नस्ती कार्या.१४ 


